लोक आयुक्‍त आणि उप लोक 


आयुक्त कार्यालय अधिनस्त 
आस्थापनेवरील वाहनांचा सुधारित 
आढावा . 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


झासन निर्णय क्रमांक : आढावा २०२०/प्र.क्र.५३ /कार्या.-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १० सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. वाहन -१०००/प्र.क्र.६५/२००१/ 
विनियम, दि. १० सप्टेंबर,२००१ 
२) शासन निर्णय क्र. सामान्य प्रशासन विभाग, संकीर्ण ११०९/ 
प्र.क्र.३३८/०९/ १९-अ, दि. २७ सप्टेंबर, २०११ 


संदर्भिय क्रमांक २ येथील सामान्य Yarra विभाग, शासन निर्णय दि. २७ सप्टेंबर,२०११ 
अन्वये सामान्य प्रशासन विभाग (खुद) व अधिनस्त कार्यालयांच्या आस्थापनेंवरील वाहनांचा 
एकत्रित आढावा मंजूर करण्यात आलेला आहे. या झासन निर्णयात अन्य कार्यालयांसह लोक 
आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालयाच्या अधिनस्त वाहनांचा आढावाही समाविष्ट आहे. 
सदर कार्यालयात सद्यस्थितीत उप लोक आयुक्‍त या पदाची संख्या १ ऐवजी २ अशी करण्यात 
MSA आहे व उप लोक आयुक्‍त या वाढीव पदास राज्य स्तरीय वाहन आढावा समितीने १ (कार) 
वाहन अनुज्ञेय केळेळे आहे. सबब या अनुषंगाने संदर्भिय १ येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
सुधारित वाहन आढावा आदेश निर्गमित करणे आवशयक आहे. तरी लोक आयुक्‍त आणि उप लोक 
आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई या कार्यालयाचा सुधारित वाहन आढावा पुढील प्रमाणे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग शा. नि. दि. २७ सुधारित वाहन आढाव्यानुसार मंजूर वाहने 
सप्टेंबर, २०११ नुसार मंजूर वाहने 
लोक आयुक्‍त (१ कार) लोक आयुक्‍त (१ कार) 
उप लोक आयुक्‍त (१ कार) उप ळोक आयुक्‍त (२ कार) 
अधिकारी/ कर्मचारी (१) स्टाफ कार अधिकारी/कर्मचारी (१) स्टाफ कार 
एकूण ३ वाहने एकूण ४ वाहने 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६७ /२०१९विनियम, दि. 
२३.८.२०१९ अन्वये वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा २०२०/प्र.क्र.५३ /कार्या.-१५ 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००९१०१७३५३३११०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gupte Sanju 
Kamlakar 


(सं. क. गुप्ते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. प्रधान सचिव (वि.सु.), वित्त विभाग, अध्यक्ष, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मंत्रालय , 
मुंबई. 

२. परिवहन आयुक्‍त तथा सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय वाहन आढावा समिती, मुंबई. 

३. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप ळोक आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 

४. महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अन ज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

५. महालेखापाल-२ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनु ज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (विनियम/व्यय-४ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या १९-ओ), मुंबई. 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


